कोविड-१९ या विषाणूमुळे उद्भवलेल्या आपत्कालीन 
परिस्थितीमुळे वार्षिक कर भरणाऱ्या कंत्राटी वाहनांना 
करमाफी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह (परिवहन) विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. एमव्हीडी-०६२०/प्र.क्र.७२/परि-३ 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- ०७ जानेवारी, २०२१. 


Wat १) शासन अधिसूचना दि.१५/९/२०२०. 
2) शासनाचे समक्रमांकाचे दि.२१/९/२०२० चे पत्र. 
3) परिवहन आयुक्त कार्यालयाचे क्र.पआका/का.३/कोविड-१९/करमाफी(कंत्राटीवाहने)/ ६६/२०२०/ 
जा.क्र.७६१५, दि.२१/९/२०२०चेपत्र. 
४) परिवहन आयुक्‍त कार्यालयाचे क्र.पआका/का.३/कोविड-१९/करमाफी(कंत्राटीवाहने)/ ६६/ २०२०/ 
जा.क्र.७६१५, दि.२५/९/२०२०चेपत्र. 
शासन अधिसूचना दि.३०/९/२०२०. 
शासन समक्रमांकाचे दि.३०/९/२०२० चे पत्र. 
शासनाचे समक्रमांकाचे दि.५/१०/२०२० चे पत्र. 
परिवहन आयुक्‍त कार्यालयाचे क्र.पआका/का.३/कोविड-१९/करमाफी(कंत्राटी वाहने)/ ६६/२०२०/ 
जा.क्र.८१००, दि.७/१०/२०२० चे पत्र. 
९) परिवहन आयुक्त कार्यालयाचे क्र.पआका/का.३/कोविड-१९/करमाफी(कंत्राटी वाहने)/ ६६/२०२०/ 
जा.क्र.८१००, दि.१४/१०/२०२० चे पत्र. 
१०) शासनाचे परिपत्रक दि.४/११/२०२०. 
११) परिवहन आयुक्त कार्यालयाचे क्र.पआका/का.३/कोविड-१९/करमाफी(कंत्राटी वाहने) / ६६/२०२०/ 
जा.क्र.१२०५६, दि.२९/१२/२०२० चे पत्र. 


4 
& 
४) 
j 


eC LYS lS कन 


शासन परिपत्रक :- 
कोविड-१९ आजारमुळे राज्यात उद्भवलेल्या परिस्थितीमध्ये वार्षिक कर भरणाऱ्या कंत्राटी वाहनांना 


करमाफी देण्याबाबत मंत्रिमंडळाने “राज्यामध्ये वार्षिक कर भरणाऱ्या वाहनांना दि.१/४/२०२० ते दि.३०/९/२०२० 


या सहा महिन्यांच्या कालावधीत कर भरण्यापासून १००% करमाफी म्हणजे सन २०२०-२१ या वर्षासाठी एकूण 


वार्षिक कराच्या ५०% करमाफी देण्यास मान्यता देण्यात यावी.” असा निर्णय घेतलेला आहे. त्यानुसार शासनाने 


दि.१५/९/२०२० व दि.३०/९/२०२० रोजी अधिसूचना निर्गमित केली आहे. 


२. तसेच, संदर्भ क्र.१० च्या परिपत्रकान्वये वाहन मालक दि.३१/३/२०२० पर्यंतचा थकीत कर 
दि.३१/१२/२०२० पर्यंत दंड व्याजासह भरतील त्यांनासुध्दा करमाफीची सवलत अनुज्ञेय करण्यात आली आहे. 

आता सदर कालावधी दि.३१/३/२०२० ऐवजी दि.३१/३/२०२१ पर्यंत वाढविण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


झासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीडी-०६२०/प्र.क्र.9२/परि-३ 


य सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०१०७१७५२१०४०२९ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


by DEEPAK UTTAMRAO POKALE 
Of Maharashtra, ou=HOME 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, DEEPAK UTTAMRAO 2 
POKALE 2 


-c7ca6f973d6deb06502b2e8c47 
०41153 -DEEPAK UTTAMRAO POKALE 
Date: 20: 30" 


(दिपक पोकळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


प्रत माहितीस्तव, 
१. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
२. मा.उप मुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
३. मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
४. मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव (परिवहन), यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई. 
६. सर्व प्रादेशिक / उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालये. 


७. निवड नस्ती (परिवहन-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


